मागणी क्रमांक आर-१, लेखाशिर्ष 
"२२१०३०६५" अंतर्गत अनुशोषांर्गत प्राथमिक 
आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रे बांधकामासाठी सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी निधी मंजुर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२५१/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २२ मार्च, २०१९. 


वाचा : 
१ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दिनांक 
०२.०४.२०१८. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दिनांक 
२५.०१.२०१९. 
३) आरोग्य सेवा संचालनालय, पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष-७अ/टे-३/अनुऱोष निधी/२०१८- 
१९/५५८८ /२०१९, दिनांक १४.०२.२०१९. 


प्रस्तावना : 
राज्यातील प्रादेशिक अनुशेष दूर करण्यासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी 


रु.५०२४लक्ष इतका नियतव्यय मंजूर करण्यात आला होता. त्यापैकी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक 


दिनांक २५ जानेवारी, २०१९ नुसार ८० टक्केच्या मर्यादेत एकूण रु. ४०.१९ कोटी निधी वितरणासाठी 


उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यानुसार अनुशोषांतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र नवीन व 


सुरु बांधकामासाठी शासन निर्णय दिनांक १९ ऑक्टोंबर, २०१८ अन्वये रु. २७५०.०० लक्ष इतका निधी 


वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच शासन निर्णय दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१८ अन्वये रु.६२.५२ लक्ष 


इतका निधी प्राथमिक आरोग्य केंद्रास जमिन खरेदी व नवीन बांधकामासाठी वितरीत करण्यात आला 


आहे. असे एकूण २८१२.५२ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला असून रु. १२०६.०० लक्ष निधी 


शिल्लक आहे. सन निधी अनुरोषांतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र बांधकाम व दुरुस्तीसाठी 


वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२५१/आरोग्य 3 


शासन निर्णय : 


उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ सदर्भ क्र. १ येथील शासन परिपत्रकान्वये "महाराष्ट्र 


विनियोजन विधेयक, २०१७" (महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम, २०१७ यांच्या अनुसूचीच्या 
स्तंभ ४ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या रकमांसह) यास महाराष्ट्र विधानमंडळाने मंजूरी दिली 


असून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिळेली आहे आणि ते २०१८ चा महाराष्ट्र 


अधिनियम क्रमांक २२ म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक २७.३.२०१८ अन्वये प्रसिध्द 


करण्यात आला आहे. त्यास अनुसरुन सन २०१८-१९ च्या आर्थिक वर्षामध्ये शिल्लक असलेला 
रु.११९९.२० लक्ष इतका निधी खालील प्रमाणे मंजुर करण्यात येत आहे: 


अ.क्र. जिल्हा मंजुर निधी (रु.लाखात) 
fa | नांदेड ५३०.०० 
२ धुळे ४६.०० 
3 बीड ३९५.०० 
४ जालना ७३.०० 
4 बुलढाणा । 33.83 
g कोल्हापूर । 94.00 
9 औरंगाबाद | ६१.०० 
८ सोलापूर | १०.०० 
९ हिंगोली ३५.७७ 
एकूण ११९९ .२० 
अटीव शार्ती :- 
१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास संबंधित विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांची 
तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 
२) कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा काढण्यात यावी. 
३) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 
४) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्ण क्र.इएनव्ही- 


२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
उपरोक्‍त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२५१/आरोग्य 3 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च मागणी क्रमांक- आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष "२२१०- वैद्यकीय सेवा 


व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- सार्वजनिक आरोग्य, ८००- इतर खर्च, प्रादेशिक असमतोल दूर 


करण्याकरीता योजना- स्थानिक क्षेत्रातील योजना (राज्य योजना), (०१)(०७) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 


व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८७ अन्वये योजनांतर्गत योजनांकरिता अनुदान 


(२२१० ३०६५), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)" याखालील सन २०१८-१९ करिता उपलब्ध असलेल्या 


निधीमधून खर्ची टाकण्यात यावे. 


४. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांना असे 


कळविण्यात येते की, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रु.११९९.२० लक्ष 


(अक्षरी रुपये अकरा कोटी नव्यानो लक्ष वीस हजार फक्त) इतक्या निधीचे कामनिहाय वाटप करण्यात 


यावे व अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेला सदर निधी उपलब्ध करुन 


दिल्यानुसारच खर्च करण्यात यावा. या व्यातिरिकक्‍त दुसऱ्या कामावर सदर निधी खर्च करावयाचा 


झाल्यास त्यास शासनाची परवानगी घेण्यात यावी. तसेच मंजुर करण्यात आलेल्या निधी पेक्षा अधिक 


खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 


प्‌. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्रमांकः अर्थसं -२०१८/प्र.क्र. 


६९/अर्थ-३, दिनांक २५ जानेवारी, २०१९ मान्यतेस अनसरुन निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१९१७१७५९८२१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ह 7 Digitally signed by Roshani Dinesh 
Roshani Dinesh kasam pati 
न DN: CN = Roshani Dinesh Kadam 
Kadam P atil Patil, C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Mal shtra, 
= Public Health Department 
Date: 2019.03.22 15:56:05 +05'30° 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२५१/आरोग्य 3 


. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी. (नांदेड/धुळे/बीड/जालना/बुलढाणा/कोल्हापूर/ 


औरंगाबाद/सोलापूर/हिंगोली) 


. सह संचालक, रुग्णालये (जिल्हास्तर), आरोग्य सेवा, मुंबई. 
. सर्व उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे. 
. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (नांदेड/धुळे/बीड/जालना/बुलढाणा/कोल्हापूर/ 


औरंगाबाद/सोलापूर/हिंगोली) 


७. नियंत्रक, लेखा व लेखापरीक्षा, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 
८. वित्त विभाग (अर्थसं ३), मंत्रालय, मुंबई. 
९. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- अर्थसंकल्प/ आरोग्य ३-अ, आरोग्य ४), 


मंत्रालय, मुंबई. 


१०.निवडनस्ती (आरोग्य ३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक:संकीर्ण२०१८/प्र.क्र.२५१/आरोग्य-३ दि.२२.०३.२०१९ 


प्रपत्र “अ” 


TPN प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र बांधकाम व दुरुस्तीसाठी मंजुर निधी 


प्राथमिक आरोग्य ee मंजुर निधी 
निल्हा केंद्राचे नाव TRAM नावं काडा (रु लाखात) 
g R 3 4 ष्‌ 
sie उरी इमारत दुरुस्ती व परिसर सुधारणा व पेवर 36.00 
व सि.सि.बांधकाम करणे 
25.00 
नांदेड माळबोरगाव अंतर्गत सिमेंट रस्ता, इमारत दुरुस्ती बांधकाम 
गड ey निवासस्थान दुरुस्ती व परिसरातील tae 27.00 
नांदेड आष्टा स 3 
ब्लॉक बसविणे 
oe गीर इमारत दुरुस्ती, विदयुतीकरण व पेरव ब्लॉक 30.00 
बसवणे 
नांदेड विरसणी नाली बांधकाम, रंगरंगोटी, छतगळती दुरुस्ती 20.00 
नांदेड ands अंतर्गत किरकोळ कामे, निवासस्थान दुरुस्ती 29.00 
विदयुतीकरण व पेवर ब्लॉक बसविणे 
नांदेड आष्टा विदयुतीकरण व लाईट फिटींग करणे 25.00 
नांदेड सिंदखेड विदयुतीकरण करणे 27.00 
व सिंदखेड संरक्षक भिंत उंची वाढविणे, परिसर सुधारणा 35.00 
व कॉक्रेटिकरण करणे 
नांदड बरडशेवाळा दुरुस्त्या खिडक्या व पेवर ब्लॉक 20.00 
नांदड अर्धापूर इमारत दुरुस्ती 30.00 
नोड — निवासस्थान व इतर दुरुस्ती, परिसर 30.00 
5 सुधारणा, सि.सि.रोड नाली, fa at. tae 
नांदेड आंसोली वॉल कम्पाऊंड व इमारत व इतर दुरुस्ती 12.00 
नांदेड तांदळा वॉल कम्पाऊंड व इमारत व इतर दुरुस्ती 15.00 
ae पोल उपकेंद्र परिसर व सि.सि.पेवर, नाली 17.00 
बांधकाम 
नांदेड दत्त मांजरी | उपकेंद्र दुरुस्ती,सि.सि.पेवर, नाली बांधकाम 19.00 


शासन निर्णय क्रमांक:संकीर्णर२०१८/प्र.क्र.२५१/आरोग्य-३ दि.२२.०३.२०१९ 


प्राथमिक आरोग्य a मंजुर निधी 
जिल्हा केंद्राचे नाव | उकेंद्रेचे नाव काम र वा 
न उपकेंद्र परिसर व सि.सि.पेवर, नाली 10.00 
नांदेड हरडफ ‘ge aie 
बांधकाम, वॉल कंपाऊड, इमारत दुरुस्ती 
ated सरक्षण भिंतीची उंची वाढविणे, दुरुस्ती करणे 39.00 
नांदेड इवळेश्वर Pas $ 
व परिसर सु करणे 
ae ae विदयुतीकरण करणे व हायमॅक्स लाईट 18.00 
बसविणे तसेच इमरत दुरुस्ती करणे 
नांदेड पांगरपहाड | इमारत दुरुस्ती, अंतर्गत सिमेंट रस्ता, 16.00 
मुख्य इमारत व कर्मचारी निवासस्थान दुरुस्ती 50.00 
नांदेड वडगाव तसेच सरंक्षण भिंत बांधणे तसेच कॉक्रिटीकरण 
करणे 
नांदेड एकूण 530.00 
धुळे उडाणे इमारत दुरुस्तीसाठी 8.00 
धुळे कावठी इमारत दुरुस्तीसाठी 9.00 
धुळे लोणखेडी इमारत दुरुस्तीसाठी 9.00 
धुळे बाळापूर इमारत दुरुस्तीसाठी 8.00 
धुळे वरखेडी इमारत दुरुस्तीसाठी 7.00 
धुळे निमगुळ इमारत दुरुस्तीसाठी 5.00 
धुळे एकूण 46.00 
बीड चोरंबा पाणी पुरवठा किरकोळ दुरुस्ती व फर्निचर 13.00 
ज्ञानेश्‍वर 45.00 
बीड आश्रम नवीन इमारत बांधकाम 
दगडवाडी 
पारगाव इमारत दुरुस्ती, व किरकोळ काम 9.00 
जलशुध्दीकरण संयंत्र, फर्निचर लाईट फिटिंग, 47.00 
बीड ढेकनमोहा इमारत दुरुस्ती, सिमेंट रस्ता व नाली, 


स्वच्छता व नवीन शोचालय 


शासन निर्णय क्रमांक:संकीर्णर२०१८/प्र.क्र.२५१/आरोग्य-३ दि.२२.०३.२०१९ 


प्राथमिक आरोग्य वचे मंजुर निधी 
निल्हा केंद्राचे नाव वडले याव oe (रु लाखात) 
पाणी पुरवठा, फर्निचर व संरक्षण भिंत 35.00 
बीड नायगाव मयुर बांधणेमुख्य इमारत दुरुस्ती संरक्षण भिंत व 
अंतर्गत रस्ते 
आड म ऱ्या फर्निचर करणे संरक्षण भिंत बांधकाम, पाणी 15.00 
पुरवठा 
डो द हाडी स्वच्छता गृह, फर्निचर, पाणीपुरवठा व लाईट 18.00 
दुरुस्ती 
आड ne इमारत दुरुस्ती, अंतर्गत सिमेंट रस्ता, नाली 21.00 
RS: | बांधकाम 
ee बगे पाणीपुरवठा पी्‌.एमृ.रुम दुरुस्ती, अंतर्गत 74.00 
रस्ते,फनिर्चर, शस्त्रक्रिया गृह दुरुस्ती 
41.00 
आई a फर्निचर करणे इमारत दुरुस्ती, पाणी पुरवठा 
अतंर्गत रस्ते, पी.एम. रुम चे अंतर्गत कामे 
डोंगरकिन्ही मुख्य इमारत फर्निचर परिसर सुधारणा 32.00 
बीड गरे किन्ही अंतर्गत विदुयतीकरण 
गंड = पाणी पुरवठा, मुख्य इमारत दुरुस्ती संरक्षण 45.00 
भिंत व अंतर्गत रस्ते 
बीड एकूण 395.00 
जालना वरफळ उपकेंद्र दरुस्ती, 7.00 
oa Sse ee भिंत पेवर ब्लॉक बसवणे व रस्ता 7.00 
करणे 
जालना आसरखेड छतगळती दुरुस्ती 7.00 
जालना नळणी खुर्द । उपकेंद्र दुरुस्ती व संरक्षण भिंत दुरुस्ती 7.00 
वाळसा 7.00 
जालना ी उपकेंद्र दुरुस्ती 
डावरगांव व 
जालना बाभुळगांव  । लाईट फीटींग, फर्निचर 7.00 


शासन निर्णय क्रमांक:संकीर्णर२०१८/प्र.क्र.२५१/आरोग्य-३ दि.२२.०३.२०१९ 


जिल्हा य आरोग्य उपकेंद्रेचे नाव काम il Sal 
द्राचे नाव (रु लाखात) 
जालना कचिचोती उपकेंद्र दुरुस्ती व संरक्षण भिंतपेवर ब्लॉक 7.00 
बसवणे 
जालना साकळगांव | उपकेंद्र दुरुस्ती व संरक्षण भिंत दुरुस्ती 7.00 
जालना टाकरवण संरक्षण भिंत बांधणे 7.00 
जातत गाढे उपकेंद्र दुरुस्ती व संरक्षण भिंत पेवर ब्लॉक 10.00 
सावरगांव बसवणे व रस्ता करणे 
जालना एकूण 73.00 
बुलढाणा रोहणा बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी 9.73 
बुलढाणा उंद्री बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी _9.00| 
बुलढाणा वरंवड बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी 8.00 
बुलढाणा मौजे .पिं.राजा | बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी 0.70 
बुलढाणा मौज.भिंगारा | बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी 6.00 
बुलढाणा एकूण 33.43 
कोल्हापूर आंबा बांधकामाचे देयक अदा करणेसाठी 15.00 
कोल्हापूर एकूण 15.00 
औरंगाबाद गेवराई बु. | दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्यासाठी 8.00 
औरंगाबाद मुलानी दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्यासाठी l= 
वडगांव छे 4 
औरंगाबाद ईसारवाडी दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्यासाठी 7.00 
औरंगाबाद खेर्डा दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्यासाठी 8.00 
औरंगाबाद जटवाडा प्रलंबित देयके व नवीन दुरुस्ती 20.00 
औरंगाबाद लाडगाव इमारती दुरुस्ती, सुशोभिकरण 9.00 
औरंगाबाद एकूण 61.00 
तो वदे सुशोभिकरण, हायमास्ट लाईट, प्रमुख 10.00 
> प्रवेशद्वार गेट बसविणे 
10.00 


सोलापूर 


एकूण 


शासन निर्णय क्रमांक:संकीर्ण२०१८/प्र.क्र.२५१/आरोग्य-३ दि.२२.०३.२०१९ 


प्राथमिक आरोग्य ल ह मंजुर निधी 
जिल्हा केंद्राचे नाव | उकेंद्रेचे नाव काम र त 
हिंगोली जलालदाभा | इमारत दुरुस्ती, नाली बांधकाम 11.77 
हिंगोली पिंपळदरी मुख्य इमारत व निवासस्थान दुरुस्ती 24.00 
हिंगोली एकूण 35.77 
एकूण 1199.20 


